वाचा: १. 


प्रस्तावना : 


हिंद केसरी मारुती माने या आंतरराष्ट्रीय 
कुस्तीपटूचे स्मारक कवठेपिरान, तालुका 
मिरज, जिल्हा सांगली येथे उभारण्यासाठी 
“स्मारक समिती”ची पुर्नरचना करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- क्रीडायो ३०२४/प्र.क्र.११४/२४/क्रीयुसे-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक. २१/८/२०२४ 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक क्रीडायो २४१०/(प्र.क्र. ३७१/१०/) 

क्रीयुसे-१ दि.२५/७/२०११. 

जिल्हाधिकारी, सांगली यांचे क्र. स्मारक /पैहिमामा/समिती/अशारा/२८३/२०२४, दि.१८/६/२०२४ 
रोजीचे पत्र. 
जिल्हाधिकारी, सांगली यांचे क्र. स्मारक /पैहिमामा/समिती/अडठारा/३९४/२०२४, दि.५/७/२०२४ रोजीचे 
पत्र. 


जाकार्तावीर हिंदकेसरी मारुती माने हे कुस्ती क्षेत्रातील जागतिक किर्तीचे मल्ल होते. त्यांनी आपल्या 
कारकिर्दीमध्ये जागतिक स्तरावर भारताचे नाव उज्ज्वल केले आहे. कुस्ती क्षेत्रात मौलिक योगदान दिलेल्या या 
ख्यातनाम कुस्तीपटूचे त्यांच्या मूळ गावी कवठेपिरान, तालुका-मिरज, जिल्हा-सांगली येथे स्मारक उभारण्याबाबत 
मान्यता दिली असून त्याकरिता शासन निर्णय दि.२५.७.२०११ अन्वये स्मारक समिती स्थापन करण्यात आलेली 
आहे. या समितीमधील काही सन्माननीय सदस्यांचे निधन झाले आहे.या पार्श्वभूमीवर तसेच सद्यस्थितीनुसार 
आवश्यक बदलाच्या अनुषंगाने सदर समितीच्या पुनर्रचनेचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी, सांगली यांनी शासनास सादर 
केला होता. त्यानुसार या स्मारक समितीची पुनर्रचनेस मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


हिंदकेसरी मारुती माने या आंतराष्ट्रीय कुस्तीपटूचे स्मारक कवठेपिरान, तालुका मिरज, जिल्हा सांगली या 
मूळ गावी उभारण्साठी खालील प्रमाणे स्मारक समितीची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 


अ.क्र. | समिती सदस्यांचे नाव पदनाम 
pa श्री. सुरेश (माऊ) खाडे ,मा. मंत्री, कामगार तथा पालकमंत्री सांगळी समिती प्रमुख 

२ पै.आंनदराव रामचंद्र पवार. उपसमिती प्रमुख 
३ पै. विठ्ठल भाऊसो पाटील. उपसमिती प्रमुख 
४ पै.नामदेवराव गणपती मोहिते. समिती प्रमुख 

पु पै. दिनकर तात्या पाटील. (माजी आमदार) सदस्य 

६ पै. हिदकेसरी दिनानाथ सिंग. सदस्य 

७ श्री निशिकांतदादा पाटील. सदस्य 

é पै. भीमराव बाळासो माने, माजी सरपंच. सदस्य 

९ पै. पृथ्वीराज संभाजीराव पवार. सदस्य 

[१० | ० पै. रघुनाथ विठ्ठल दिंडे. सदस्य 

jae || १ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगली. सदस्य 

१२ | मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,कोल्हापूर. सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो ३०२४/प्र.क्र.११४/२४/क्रीयुसे-१ 


१३ पोलिस अधिक्षक, सांगली. सदस्य 
१४ क्रोडा उपसंचालक, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर सदस्य 
१५ जिल्हाधिकारी, सांगली सदस्य सचिव 


२. सदर समितीची कार्यकक्षा आणि अन्य अटी व शर्ती मूळ शासन निर्णय दिनांक २५/७/२०११ नुसार राहील. 


३. समितीतील अशासकीय सदस्यांना प्रवास भत्ता/दैंनिक भत्ता मूळ शासन निर्णयाप्रमाणे अनुज्ञेय राहील. 


४. मूळ शासन निर्णयानुसार या समितीचा कार्यकाळ हा स्मारकाची उभारणी पूर्ण होऊन त्याचे लोकार्पण होईपर्यंत 
राहणार आहे, त्यानंतर समितीचा कार्यकाळ आपोआपच संपुष्टात येईल. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८२११८४७५६१७२१ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Cc 40 A -0 


Digitally signed by ASHOK HANMANLU DAMAYYAWAR 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 
MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 

2.5.4.20=a72a63 1 bf4e691 1d7fac836ddfb07663fe2c248 1 cddf399c406576b0 
2f63bcd8, postalCode=400032, st=Mah 

sel 


jaharashtra, 
D ) A M AYYAWA R rialNumber=2CC45C1C1345A8B6FF1E9FDBD2D12C6527F6D070C05B708 
BCC57B79B7EF3A95D, cn=ASHOK HANMANLU DAMAYYAWAR 


Date: 2024.08.21 19:03:29 +05'30' 


(अशोक ह. दमय्यावर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव,राजभवन,मुंबई. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई . 

मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, 

मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.सभापती, विधानपरिषद, यांचे खाजगी सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई 


७. मा.अध्यक्ष,विधानसभा, यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई 
८. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
९. सर्व मा. विधानपरिषद/ विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई 


१०. 
. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 


११ 


मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 


अपर मुख्य सचिव, क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई (प्रसिध्दीसाठी) 
मा. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


१७. जिल्हाधिकारी, सांगली 
१८.विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा , कोल्हापूर 


१९. 
२०. 
२१. 
२२. 


जिल्हा क्रीडा अधिकारी, सांगली (क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयामार्फत) 
वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-५/अर्थसंकल्प-८) मंत्रालय, मुंबई 

नियोजन विभाग (कार्यासन-१४७१) मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती (क्रीयुसे-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


